जलस्वराज्य प्रकल्प-२ कार्यक्रमाकरीता 
ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग 
बळकटीकरणासाठी निर्माण करण्यात आलेले 
ग्रामलेखा समन्वयकांची ६९ पदे निरसित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११. 
सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४ 
दिनांक : २६.१०.२०१८ 
वाचा :- 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११, 
दि.१७.२.२०१४ 


प्रस्तावना :- 

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमात पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्राच्या (पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, 
जिल्हा पाणी व स्वच्छता Fart कक्ष आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग) बळकटीकरणासाठी संदर्भ 
क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा 
उपविभागीय कार्यालयांमध्ये “ग्रामलेखा समन्वयक” हे पद ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांमधीळ १७३ 
उपविभागांमध्ये निर्माण करण्यात आली आहेत. 

स्वच्छ भारत far (ग्रामीण) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या दोन्ही केंद्र पुरस्कृत 
योजनांमधील बाबी यडास्वीरीत्या हाताळणे सोयीचे जावे याकरीता या दोन्ही यंत्रणांच्या कामामध्ये 
सुसुत्रीपणा राहून त्यांच्यात समन्वय राहण्यासाठी या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता जिल्हा व 
तालुका स्तरावर आवश्‍यक मनुष्यबळ व पदे यांचे प्रमाण ठरविण्याकरीता तत्कालीन मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती गठीत 
करण्यात आली होती. 

सदर समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने जलस्वराज्य कार्यक्रमांतर्गत “ग्रामलेखा 
समन्वयकाची” काही पदे निरसित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने 
विभागामध्ये घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकांमध्ये ठरल्यानुसार शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११,दिनांक २६.१०.२०१८ 


झासन निर्णय :- 


ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग बळकटीकरणासाठी वाचा येथे नमूद दि.१७.२.२०१४ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये ग्रामलेखा समन्वयक हे पद ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांमधील १७३ उपविभागांमध्ये निर्माण 
करण्यात आले आहे. “ग्रामलेखा समन्वयक” या पदाचा आढावा घेण्यात आला असून, त्यानुसार 
IAS समन्वयकांची रिक्‍त पदे निरसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहे जुले, २०१८ 
अखेर ग्रामलेखा समन्वयकांची १०४ पदे भरलेली व ६९ पदे रिक्‍त आहेत. 


ग्रामलेखा समन्वयकाची सद्यस्थितीत रिक्‍त असलेली ६९ पदे निरसित करण्यात येत आहेत. 
सदर पदाची मंजूर पदसंख्या, निरसित करण्यात अलेली पदसंख्या व सुधारीत पदसंख्या याबाबतचा 
तपशिल सोबतच्या विवरण पत्र-अ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. निरसित करण्यात आलेली पदे 
यापुढे भरण्यात येणार नाहीत याची काळजी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी घ्यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201810251257399128 असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed 
J aya nt by Jayant Wani 
° Date: 2018.10.26 
Wanil 10:10:29 +05'30' 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-२६ 


२. मा. मुख्यमंत्री, म.रा. यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


३. मा. मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), म.रा. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
४. मा.मंत्री (सवी म.रा. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


५. मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), म.रा. यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११,दिनांक २६.१०.२०१८ 


१८ 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 
१६. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


मा. राज्यमंत्री, (सर्व), म.रा. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई-३२ 
मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य, विधान भवन, मुंबई-३२ 


अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई 


अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा सदस्य शक्‍ती प्रदान 
समिती 


अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, शक्‍ती प्रदान 
समिती 


प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा सदस्य, 
शक्‍ती प्रदान समिती 


प्रधान सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा विशोष निमंत्रित, शक्‍ती 
प्रदान समिती 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा सदस्य, शक्‍ती 
प्रदान समिती 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा सदस्य 
शक्‍ती प्रदान समिती 

विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सर्व) 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 


उप संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 


संचाळक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई 


अतिरिक्त संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११,दिनांक २६.१०.२०१८ 


२८. 
२९. 
३०. 
अणे: 
३२. 
३३. 
२३४. 
34. 
३६. 
३७. 


मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 


उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सवी 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सर्वी 


Warn उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व) 


कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषदा (सर्व) 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 


जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व) 


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत/ पाणी व स्वच्छता) जिल्हा परिषदा 
(ad) 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सवी 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने 


मंत्रालयातील सर्व विभाग 
निवड नस्ती, पापु-११ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११,दिनांक २६.१०.२०१८ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११, दि.२६.१०.२०१८ सोबतचे 
विवरणपत्र 


ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागीय कार्यालयांतील ग्रामळेखा समन्वयकांची रिक्‍त पदे 


निरसितकरणेबाबत. 
— जिल्हा मंजूर पद कार्यरत निरसित सुधारीत मंजूर 
सख्या पदसख्या | पद सख्या पद सख्या 

हिंड रायगड ६ ६ 10 ६ 
२  । रत्नागिरी ८ ६ २ ६ 
३ | START ९ ६ 3 ६ 
४ | कोल्हापूर ८ ६ 2 g 
4 जळगाव ६ 4 । a | घु 
द बुलढाणा षु ४ a | 8 
७ । अकोला 8 Le | 3 | | 
८ | are 4 3 2 3 
९ ।गडचिरोली ३ | oa | २ Pa 
Ea ठाणे ३ | oa | 2 Pa 
Ea सिंधुदुर्ग 8 | oa | 3 Pa 
१२ ।पुणे 9 | oa | & pa 
१३२ | सांगली ४ २ २ २ 
१७ | सोलापूर & ४ २ ४ 
१५६ | अहमदनगर 9 ४ ३ 8 
१६ । नाशिक षु षु =a षु 
१७ | yes 3 =a 2 Pa 
१८ | नंदुरबार ४ ३ a 3 
१९ | औरंगाबाद g 3 ३ 2 
२० «| नांदेड 9 ६ = जा & 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११,दिनांक २६.१०.२०१८ 


२१ । जालना षु ३ २ ३ 
२२ । परभणी ४ २ २ २ 
२३ | हिंगोली ३ |. आ.» | 3 
२४ | बीड 4 २ ३ २ 
२५ | GIR ६ 4 1. ae 4 
२६ | उस्मानाबाद 8 2 २ 
२७ ।अमरावती ७ 8 3 
२८ | यवतमाळ नि ॥ “क॑. | 4 |. १. | 
२९ ।नागपूर ६ २ 8 2 
३० | चंद्रपूर ४ २ २ २ 
३१ । भंडारा ४ ३ za 3 
३२ ।गोंदिया २ २ | ee २ 
३३ वर्धा ३ २ noes | २ 
३४ । पालघर ४ ३ oa 3 
एकूण १७३ पळ | ६९ ee 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


